वर्ष ८ , अंक ४१ ] 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक अ , चार - अ , चार ब 
व चार – क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ / आश्विन २१-२७ , 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ नागपूर 
: 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


ना . - एक -१ ( १७०७ ) . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०२६ . 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


नाही . 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 


शके १ ९ ४४ 


१-१४ 


[ पृष्ठे १४ , किंमत : रुपये ३०.०० 


भाग एक - अ . – ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 

नाही . 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


पृष्ठे 


१-७८ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक म.स. - विभूअ - उवप्र - कावि - ३६५-२०२२ 

ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग संकीर्ण दिनांक ११-२०१४ - प्र.क्र . - ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ / आश्विन २१-२७ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


२ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सदर्हु प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा . ) 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


· 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६ - एलएक्यु - ४७-२०२१-२०२२ , मौजा दापोरी , तालुका देवळी , जिल्हा वर्धा 

अनुक्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 


( १ ) 


१ 


२ 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 

( २ ) 


३४/२ 

३४/३ 


एकूण . 


( ३ ) 

हे . आर 


०१ 


० २१ 


० ४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ / आश्विन २१-२७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव 

निम्न वर्धा प्रकल्प . 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - गिरोली शाखा कालव्यावरून उगमित पिंपळगाव लघु कालव्या वारील सा . क्र . १०० मी . वरून 
उगमित पिंपळगाव उपलघु कालवा क्र . १ चे मातीकाम व बांधकाम करीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 

( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , 

सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात ) . 


: 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) . 


: 


अनुसूची – तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


: 


या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचीत होणार असल्यामुळे त्या परिसरातील 
शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी 
उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधार होणार आहे . 


अनुसूची- चार 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
यांची अधिसूचना क्र . संकीर्ण - १-२०१५ - प्र.क्र .३ - अ -२ , दि . १३ मार्च , २०१५ नुसार जलसिंचन प्रकल्पाला 
उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


३ 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


निरंक 

निरंक 

निरंक 


विशेष नोंद : –उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०२७ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक- म.स. विभूअ - उवप्र- कावि- ३६६-२०२२ 

66 

ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग संकीर्ण दिनांक ११-२०१४ - प्र.क्र . - ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ / आश्विन २१ - २७ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक 

66 

मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे 

; 


30 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सदर्हु प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा . ) 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


} 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४ - एलएक्यु - ४७-२०२१-२०२२ , 

अनुक्रमांक 

भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 

( २ ) 


( १ ) 


१ 


२ 


3 


११० 


१७२ 


१७३ 


मौजा बोरगाव ( आ ) , तालुका देवळी , जिल्हा वर्धा 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 

( ३ ) 

हे . आर 

० ०६ 


एकूण 


० १४ 


० ०५ 


० २५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ / आश्विन २१-२७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा प्रकल्प . 

- पाथरी लघु कालवा क्र . ०१ वरील पाथरी उपलघु कालवा क्र . ०१ व ०२ चे मातीकाम व बांधकाम 
करीता . 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : 


समाजाला मिळणारे लाभ 

( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , 

सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात ) . 


: — 


: 


या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचीत होणार असल्यामुळे त्या परिसरातील 
शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी 
उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधार होणार आहे . 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) . 


अनुसूची - चार 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
यांची अधिसूचना क्र . संकीर्ण - १-२०१५ - प्र.क्र.३- अ - २ , दि . १३ मार्च , २०१५ नुसार जलसिंचन प्रकल्पाला 
उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


निरंक 

निरंक 

निरंक 


विशेष नोंद : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०२८ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक- म.स. विभूअ - उवप्र- कावि- ३६ ९ - २०२२ 

ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग संकीर्ण दिनांक ११-२०१४ - प्र.क्र . - ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 
ना . - एक -२ ( १७०७ ) . 

; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १३ - १ ९ , २०२२ / आश्विन २१ - २७ , शके १ ९ ४४ 

66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे 

; 


६ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सदर्हु प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा . ) 


} 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१ - एलएक्यु - ४७-२०२१-२०२२ , 

अनुक्रमांक 

भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 

( १ ) 

( २ ) 


१ 


२ 

3 

४ 

५ 


१५७ 

१५५ 

१५६ 

१३४ 

१६० 


मौजा चिचोंली , तालुका हिंगणघाट , जिल्हा वर्धा 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 

( ३ ) 

हे . आर 

० १ ९ 

० १७ 

० ०४ 

० ४४ 

० ०७ 


एकूण . 


० ९ १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ / आश्विन २१-२७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा प्रकल्प . 

कापसी अत्यं कालव्याच्या मातीकाम व बांधकामाकरीता . 

: - या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचीत होणार असल्यामुळे त्या परिसरातील 
शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी 
उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधार होणार आहे . 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : 
समाजाला मिळणारे लाभ 

( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात ) . 


: — 


अनुसूची – तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) . 


: 


अनुसूची- चार 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
यांची अधिसूचना क्र . संकीर्ण - १-२०१५ - प्र.क्र .३ - अ -२ , दि . १३ मार्च , २०१५ नुसार जलसिंचन प्रकल्पाला 
उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


७ 


निरंक 

निरंक 

निरंक 


विशेष नोंद : –उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक ५ सप्टेंबर २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . १०२ ९ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक - म.स. - विभूअ - उवप्र - कावि - ३६७-२०२२ . 

66 

,, 

ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग संकीर्ण दिनांक ११-२०१४ - प्र.क्र . - ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ / आश्विन २१-२७ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


८ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सदर्हु प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०७ - एलएक्यु - ४७-२०२१-२०२२ , मौजा अडगाव , तालुका देवळी , जिल्हा वर्धा 

अनुक्रमांक 

भूमापन किंवा 

संपादनाखालील क्षेत्र 

गट क्रमांक 

( अदमासे ) 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 

० २६ 

० ३ ९ 


१ 


२ 


३११ 

३१८/१ 


एकूण 


० ६५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ / आश्विन २१-२७ , शके १ ९ ४४ 
९ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा प्रकल्प . 

गौळ वितरीकेवरून उगमित अडेगाव लघु कालव्याचे मातीकाम व बांधकामावरील पुच्छ नाली करीता . 

या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचीत होणार असल्यामुळे त्या परिसरातील 
शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी 
उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधार होणार आहे . 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : 
समाजाला मिळणारे लाभ 

( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) . 


: — 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) . 


: 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


: 


अनुसूची - चार 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ चे कलम -१० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
यांची अधिसूचना क्र . संकीर्ण - १-२०१५ - प्र.क्र .३ - अ - २ , दि . १३ मार्च , २०१५ नुसार जलसिंचन प्रकल्पाला 
उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


निरंक 

निरंक 

निरंक 


विशेष नोंद : –उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक ६ सप्टेंबर २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . १०३० . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक - म . स . विभूअ - उवप्र- कावि - ३६८-२०२२ 


ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग संकीर्ण दिनांक ११-२०१४ - प्र.क्र . - ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

ना . - एक -३ ( १७०७ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ / आश्विन २१-२७ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


१० 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सदर्हु प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा . ) 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११- एलएक्यु - ४७-२०२१-२०२२ , मौजा बोरगाव आलोडा , तालुका देवळी , जिल्हा वर्धा 

अनुक्रमांक 


( १ ) 


१ 


२ 


भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 

( २ ) 


११० 

१८३ 


एकूण 


संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 

( ३ ) 

हे . आर 

० १ ९ 
०११ 


० ३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ / आश्विन २१-२७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा प्रकल्प . 

: - पाथरी उपलघु कालवा क्र . १ व २ वरील मातीकाम व बांधकामाकरीता . 

या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचीत होणार असल्यामुळे त्या परिसरातील 
शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी 
उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधार होणार आहे . 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 

( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) . 


: — 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) . 


: — 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


: 


अनुसूची - चार 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
यांची अधिसूचना क्र . संकीर्ण - १-२०१५ - प्र.क्र .३ - अ -२ , दि . १३ मार्च , २०१५ नुसार जलसिंचन प्रकल्पाला 
उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


११ 


निरंक 

निरंक 

निरंक 


विशेष नोंद : –उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक १३ सप्टेंबर २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०३१ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक - म.स. विभूअ - सामान्य - कावि - ३६४-२०२२ 


ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग संकीर्ण दिनांक ११-२०१४ - प्र.क्र . - ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ / आश्विन २१-२७ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


१२ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सदर्हु प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा . ) 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२ - एलएक्यु - ४७-२०२१-२०२२ , 

भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 

( २ ) 


अनुक्रमांक 

( १ ) 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 


१ 


१३५ 


मौजा शेकापुर मोझरी , तालुका हिंगणघाट , जिल्हा वर्धा 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 

( ३ ) 

हे . 


एकूण . 


आर 


० २७ 


० २७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ / आश्विन २१-२७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा प्रकल्प . 

निम्न वर्धा प्रकल्प खानगाव वितरीका सा.क्र . ९ ४ ९ ० मीटर वरून उगमीत डवलापुर लघु कालव्याच्या 
बांधकामाकरीता . 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) . 


कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा प्रकल्प , वर्धा यांचे प्रमाणपत्रानुसार निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळीमुळे अतिरिक्त बाधीत होणा - या 
मौजा शेकापुर मोझरी , ता . हिंगणघाट येथील शेत जमीन संपादीत करण्यात येत असून कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


: - या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचीत होणार असल्यामुळे त्या परिसरातील 
शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी 
उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे . 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची - चार 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : - महाराष्ट्र शासन अधिसूचना २६ एप्रिल , २०१८ अन्वये भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम -१० ( क ) अन्वये 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) . जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 
देण्यात आली आहे . 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


वर्धा : 

दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२ . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०३२ . 


ना . - एक -४ ( १७०७ ) . 


विशेष नोंद : – उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


१३ 


निरंक 

निरंक 

निरंक 


अधिसूचना 


राहुल कर्डिले , ( भा.प्र.से. ) 
जिल्हाधिकारी , वर्धा . 


क्रमांक - कक्ष - ब - अका - आस्था - १ - कावि -४ ९२-२०२२. 

महसूल व वनविभाग , शासन निर्णय क्रमांक : प्राफेब - २०१८ - प्र.क्र .१४८ - म -१० , दिनांक २० सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये वर्धा जिल्ह्यातील देवळी 
तालुक्यातील पुलगाव येथे अपर तहसिलदार कार्यालय स्थापन करण्याबाबत शासनाकडून मान्यता देण्यात आलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १३-१९ , २०२२ / आश्विन २१-२७ , शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १ ९ ६६ च्या कलम १३ पोटकलम ( ३ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार तहसीलदार , देवळी यांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्ती अपर तहसीलदार , पुलगाव यांना , त्यांना नेमून दिलेल्या महसुली गावाचे कार्यक्षेत्रापुरता प्रदान करण्याबाबत सदर खालील दिलेल्या 
महसुली गावांची यादी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात यावी . 

अनुसूची 


१४ 


अ.क्र . 


( १ ) 


१ 


२ 

३ 

४ 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 


१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 


मंडळाचे नाव 


( २ ) 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 


वर्धा : 
दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२२ . 


मंडळातील समाविष्ट 

गावांची यादी 


( ३ ) 

गुंजखेडा 

हिवरा ( हा ) 


एकलासपुर 

रंगनाथपुर 

कवठा ( रे ) 

कवठा ( झो ) 

चिटकी 

लक्ष्मीनारायणपूर 

कुर्ला 

शेकापूर 

शेकापूर ( झो ) 

नंदपूर 

नाचणगाव 


बच्छराजपूर 

भगवानपूर 

हरालपूर 

दहेगाव ( धां ) 

आपटी 

वाघोली 


दत्तापूर 

हस्नापूर 

शहापूर 

हमदापूर 

कोळोणा ( घो ) 

खातखेडा 

घोडेगाव 

गंगापूर 

सावळा 


अ.क्र . 


( १ ) 

२ ९ 

30 

३१ 

३२ 

३३ 


३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 


४१ 

४२ 

४३ 

४४ 


४५ 

४६ 

४७ 

४८ 

४ ९ 

५० 

५१ 

५२ 

५३ 

५४ 


मंडळाचे नाव 


( २ ) 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

पुलगाव 

विजयगोपाल 

विजयगोपाल 

विजयगोपाल 

विजयगोपाल 

विजयगोपाल 

विजयगोपाल 

विजयगोपाल 

विजयगोपाल 

विजयगोपाल 

विजयगोपाल 

विजयगोपाल 

विजयगोपाल 

विजयगोपाल 

विजयगोपाल 

विजयगोपाल 

विजयगोपाल 

विजयगोपाल 

विजयगोपाल 

विजयगोपाल 

विजयगोपाल 


मंडळातील समाविष्ट 

गावांची यादी 


( ३ ) 

कापुरवाडी 

लोणी 

पिपरी 

एकांबा 

ढोणापूर 

त्र्यंबकपूर 

झंझाळा 


सोनोरा ( ढो ) 

निमगव्हाण 

बाभुळगाव ( खो ) 

आकापुर 

कांदेगाव 

कविठगाव 

शेंदरी 

तळणी ( भा ) 

तांभा 

सावंगी ( येंडे ) 

नांदगांव 


इरापूर 

विजयगोपाल 

रोहणी 


हिवरा ( का ) 

कोल्हापूर ( रा ) 


मलातपूर 

नानापूर 

कानगोकुळ 


राहुल कर्डिले , ( भा.प्र.से. ) 
जिल्हाधिकारी , वर्धा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


